महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) 
गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
अधीक्षक व तत्सम. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : ईएसटी-३९२२/प्र.क्र २७८ /प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील SIA (ve) व कलम vy) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. सध्याचे कार्यालय 

[| २ ३ ४ 

हि श्री. उत्तम मु. खरात,अधीक्षक, कार्यक्रम समन्वयक, महाराष्ट्र विनंतीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई रिक्‍त पदावर 
पुणे. 

२. | al. कृष्णा तु.ढाळे, अधीक्षक, अधिक्षक,शिक्षण आयुक्तालय, पुणे.| विनंतीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, रिक्‍त पदावर 
पुणे. 

३. | St. हांक ए. नेमळेकर, कार्यक्रम समन्वयक, महाराष्ट्र विनंतीनुसार 
अधीक्षक,संचालनालय (योजना), | प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई रिक्‍त पदावर 
पुणे. 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत 
दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल झासनास सादर 
करावा. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०९१८०४४६८२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 
TIKARAM WAMAN 
KARPATE 


(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन Sea HATH: ईएसटी-३९२२/प्र.क्र २७८ /प्रशा-२ 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
सर्व शिक्षण संचाळक. 


2) 
) 

8) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


AV 


Cc 


५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 


£59) 


प्रत माहितीस्तव 

१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


